कामगार आयुक्त, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील 
सहायक कामगार आयुक्‍त, गट -अ संवर्गातील 
सन २०१८ मधील नियतकालिक बदल्या 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.बदली-२०१८/प्र.क्र.६२/कामगार-८ 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दि. २५ जुन, २०१८. 


वाचा:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
2) शासन निर्णय क्र.बदळी-२०१४/प्र.क्र.७२/कामगार-८, दि.२८/४/२०१४. 
३)झासन निर्णय क्र.बदली-२०१४/प्र.क्र.३९५/कामगार-८, दि.२६/२/२०१५. 
४) शासन परिपत्रक,सा.प्र.वि. क्र.एसआरव्ही-२०१४/मुस-३४/प्र.क्र.३७९/१२, 
दि.२९/५/२०१५. 


शासन निर्णय:- 
कामगार आयुक्त, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहायक कामगार आयुक्‍त, गट-अ संवर्गातील 


खाली नमूद अधिका-यांना ते सध्या कार्यरत असलेल्या कार्यालयामध्ये प्रशासकीय कारणास्तव खाली 


नमूद केल्यानुसार मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिका-याचे नाव सध्याचे कार्यालय मुदतवाढीचा कालावधी 
i श्री. अशोक ल. डोके कामगार आयुक्‍त, मुंबई १ वर्ष 
कार्यालय- मुंबई उपनगर पश्चिम 
(के-१ वॉर्ड) 
२ श्री. कि. वि. दहिफळकर | कामगार उप आयुक्‍त, नाशिक १ वर्ष 
यांचे कार्यालय 


२. सदर आदेश "महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५" मधील कलम ४ व कलम ६ च्या परंतुकामधील 
तरतूदीन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन व सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेल्या 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
३. सदर आदेश शासन परिपत्रक दि.२९/५/२०१५ नुसार सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.६२/कामगार-८ 


४. सदर आदेश शासन परिपत्रक दि.२९/५/२०१५ नुसार सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


uy, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६२५१६४८१६९२१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Satish Bhartiya 
IN: ८3, o=Government OF 


Satish Bhartiya =: 


rialNumber=5e865d0cdc2a4b33d56e3ba0f1 693db677c69e1582ba24 
d78c4b12a02126e493, cn=Satish Bhartiya 
Date: 2018.06.25 16:54:04 +05'30' 


(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
294cab74b 107dScfbd8bda1 3dc5782df4340706cbae9c3a 


१. मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. कामगार आयुक्त, मुंबई, कामगार भवन, बी.के.सी., वांद्रे (Ga), मुंबई-५१. 

५. सह कामगार आयुक्त, कामगार भवन, बी.के.सी. , वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 

६. कामगार उप आयुक्त (प्रशासन), कामगार भवन, बी.के.सी., वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१. 
७. कामगार उप आयुक्त, मुंबई उपनगर पश्चिम/ नाशिक. 

८. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 

११.संबंधित सहायक कामगार आयुक्त व्दारा कामगार आयुक्त, मुंबई. 

१२.निवड नस्ती (कामगार-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


